सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे, राजपत्र क्र . १८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल/ मे ३०-६ , २०२० : वैशाख , १०-१६, शके १९४२ 


[ पृष्ठे - ६ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 
भाग एक- शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा (भाग एक- अ , चार- अ , चार-ब व - आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी ३१ 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित - व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, ३२ 
असलेले नियम व आदेश. 

नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
७१९ 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


७२२ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


रोजी मकरसक्रांती निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर करीत 
आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ०९ / ०१/ २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक १६/ ०१/ २०२० रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री एन . के .मणेर , हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे पूर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 
पहा:- १)जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ३०४/२०१९ , दिनांक 

१५/ ७/ २०१९ . 
२) श्री एन . के .मणेर ,जिल्हा न्यायाधीश - २, उदगीर यांचा दिनांक 
१३/०१/ २०२० ते १४/०१/ २०२० पर्यंतची( ०२)दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल. 

आदेश 


श्री एन . के .मणेर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती,जिल्हा 
न्यायाधीश-२ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उदगीर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 

श्री एन. के .मणेर, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभारजिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ २५७/२०२० - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री एन . के.मणेर ,जिल्हान्यायाधीश- २, उदगीर यांचीदिनांक १३/ 
०१/ २०२० व १४/ ०१/ २०२० पर्यंतची ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या 
मागे दिनांक १०/ ०१/ २०२० ते १२/ ०१/ २०२० रोजी अनुक्रमे हावगीस्वामी 
यात्रा, दुसरा शनिवार व रविवार तसेच रजेच्या पुढेदिनांक १५/ ०१/ २०२० 


लातूर :- ०९ जानेवारी, २०२० . 


आर.एस .तिवारी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर. 


औ . भाग १ - १८ 


७१९ 


७२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल/मे ३०६, २०२० : वैशाख १०-१६ , शके १९४२. 


भाग १ - पुरवणी 


श्री ए.एस. आलेवार, हे रजेवरुन परत आल्यानतर त्यांना त्यांचे पूर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री ए. एस . आलेवार, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, चाकूर या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 

श्री ए. एस . आलेवार, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


लातूर :- ०३ जानेवारी, २०२० . 


आर. एस .तिवारी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा: - १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ३०४/ २०१९ . दिनांक 

१५/ ७/ २०१९ . 
२) श्री पी . बी.लोखंडे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर लातूर 
यांचा दिनांक १३/ ०१/ २०२० ते १४/ ०१/ २०२० पर्यंतची( ०२) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल. 

आदेश 
क्र , काव्यवि/(प्रशा)/ २५६/ २०२० .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री पी . बी. लोखंडे, दिवाणीन्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर लातूर यांची 
दिनांक १३/ ०१/ २०२० ते १४/ ०१/ २०२० पर्यंतची(०२) दिवसांची अर्जित रजा 
रजेच्या मागे दिनांक ११/ ०१/ २०२० व दिनांक १२/ ०१/ २०२० रोजी अनुक्रमे 
दुसरा शनिवार व रविवार तसेच रजेच्या पुढे दिनांक १५/ ०१/ २०२० रोजी 
मकरसंक्रांती निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . 
तसेच त्यांना उपोरक्त कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 

श्री पी . बी .लोखंडे, हे रजेवरुन परत आल्यानतर त्यांना त्यांचेपूर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री पी. बी.लोखंडे, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांचीनियुक्ती दिवाणी 
न्यायाधीश ,वरिष्ठ स्तर,लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालु ठेवण्यात येईल . 

श्री पी . बी .लोखंडे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 
लातूर :- ०९ जानेवारी, २०२० . 

आर. एस .तिवारी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहाः- १) श्री . एन . आर. प्रधान, जिल्हा न्यायाधीश- १, व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, जालना, यांचा दिनांक ०६/ ०२/ २०२० ते ११/०२/ २०२० पर्यंतची 
एकुण ( ०६ ) दिवसांची अर्जीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश. 


कार्यालयीन आदेश 


क्र ./(प्रशा)/ ९१५/ २०२० . -प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश,जालना हे 
श्री .एन . आर.प्रधान, जिल्हा न्यायाधीश- ३. व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
जालना, यांना दिनांक ०६/ ०२/ २०२० ते दिनांक ११/ ०२/ २०२० पर्यंतची 
एकूण ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक ०५/०२/ २०२० रोजीच्या कर्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १२/ ०२/ २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. एन आर प्रधान , हे सदरील अर्जीत 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न जिल्हा न्यायाधीश- ३ , व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, जालना , म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. एन . आर.प्रधान हे जिल्हा 
न्यायाधीश- ३. जालना ,म्हणून जिल्हा न्यायालयात काम करतील . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक ३०४/ २०१९ , दिनांक 

१५/ ७/ २०१९ . 
२) श्री ए. एस. आलेवार , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर चाकूर 
यांचा दिनांक ०२/०१/२०२० ते ०४/ ०१/ २०२० पर्यंतची( ०३) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 
३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल. 

आदेश 
क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ १०९/ २०२० .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री ए. एस . आलेवार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर चाकूर 
यांची दिनांक ०२/०१/ २०२० ते ०४/ ०१/ २०२० पर्यंतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा रजेच्या पुढे दिनांक ०५/ ०१/ २०२० रोजी रविवार निमित्त असलेल्या 
सुट्टीच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत. तसेच त्यांना दिनांक ०२/ ०१/ २०२० 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील त्यांच्या न्यायालयाचे 
तसेच त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेलेजिल्हा न्यायाधीश- १ व २,जालना यांचे 
न्यायालयाचेतातडीचे कामकाज श्री. एफ. एम. ख्वाजा, जिल्हान्यायाधीश- ५ . 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जालना यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळून 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे. 


सदरील अर्जीत रजेचीनोंद संबधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


जालना , ०४ फेब्रुवारी, २०२० . 


श्रीमती एस. के . केवले 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , जालना. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल /मे ३०-६ , २०२० : वैशाख १०- १६ , शके १९४२ , 


७२१ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती बी . के . पाटिल , हया 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, जालना म्हणून दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील . 


पहाः- श्री . व्ही. एस . यादव , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
जालना यांचा दिनांक ०४/ ०२/ २०२० ते ०६/ ०२/ २०२० या ( ०३) दिवसांची 
अर्जीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


अर्जदाराच्या उपरोक्त्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील श्री बी. एस.गायकवाड, 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, बदनापूर यांनी स्वतःचे कामकाज 
सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा. 

सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


कार्यालयीन आदेश 


जालना , दि . ३१ जानेवारी, २०२० . 


दुर्वाचणीय , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश- १ , जालना. 


क्र ./( प्रशा)/९५८/ २०२० - जिल्हा न्यायाधीश-१, जालना हे श्री.व्ही. एस. 
यादव , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, जालना यांची दिनांक ०४/ 
०२/ २०२० ते दिनांक ०६/ ०२/ २०२० या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , दि . 
०३/ ०२/ २०२० रोजीच्या कर्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०७ / ०२/ 
२०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करीत आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही.एस. यादव , हे सदरील रजेवर 
गेले नसते तर ते स्थानापन्न सह दिवाणीन्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, जालना 
म्हणुन काम करीत राहिले असते . 

उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री. व्ही.एस. यादव, हे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जालना म्हणून दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


_ पहा:- श्रीमती एम .वाय. डोईफोडे, ३रे दिवाणीन्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
जालना यांचा दिनांक ०३/०२/ २०२० ते ०६/ ०२/ २०२० या ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जीत रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


अर्जदाराच्या उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील श्री एस. डी . चक्कर , श्रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , जालना यांनी स्वतःचे कामकाज 
सांभाळून अर्जदाराच्या न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 


क्र ./( प्रशा)/ ८१३/ २०२० .- जिल्हा न्यायाधीश - १ ,जालना हे श्रीमती 
एम . वाय .डोईफोडे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, जालना यांची 
दिनांक ०३/ ०२/ २०२० ते दिनांक ०६/ ०२/ २०२० पर्यंतची एकूण ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा, रजेपुर्वी दिनांक ०२/ ०२/ २०२० रोजीचा शासकीय सुट्टीचा 
फायदा , दिनांक ०१/ ०२/ २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक ०७/ ०२/ २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


जालना, ०३ फेब्रुवारी, २०२० . 


दुर्वाचणीय , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश - १ , जालना. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यांत येते की , श्रीमती एम .वाय. डोईफोडे, हया सदरील 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , जालना म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहाः- श्रीमती बी. के.पाटिल, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बदनापूर 
यांचा दिनांक ३० / ०१/ २०२० ते ०१ / ०२/ २०२० या ( ०३ ) दिवसांची अर्जीत 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


उपरोक्त्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम .वाय. डोईफोडे, 
ह्या ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , म्हणून दिवाणी न्यायालयात 
काम करतील. 


कार्यालयीन आदेश 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील श्री एस . टी.चिकणे , ४थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , जालना यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळून 
अर्जदाराच्या न्यायालयाचे कामकाज सांभाळावे . 


क्र /( प्रशा)/ ८१४/ २०२० - जिल्हा न्यायाधीश- १,जालना हे श्रीमती 
बी. के .पाटिल, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बदनापूर यांची दिनांक 
३०/ ०१/ २०२० ते दिनांक ०१/ ०२/ २०२० या ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा , 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


जालना, ३१ जानेवारी, २०२० . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती बी. के. पाटिल , हया सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , बदनापूर म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या . 


दुर्वाचणीय , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश - १, जालना . 


७२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल/मे ३०-६ , २०२० : वैशाख १०१६, शके १९४२, 


भाग १ - पुरवणी 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहाः- श्रीमती पुजा एन.कोकाटे, दिवाणी न्यायाधीश ,कनिष्ठ स्तर, परतूर 
यांचा दिनांक ०३/ ०२/ २०२० ते ०७/ ०२/ २०२० या ( ०५) दिवसांची अर्जीत 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश , 


पहा:- श्री . एच. बी . परदेशी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , घनसावंगी 
यांचा दिनांक १०/ ०२/ २०२० ते १२/ ०२/ २०२० या ( ०३ ) दिवसांची अर्जीत 
रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


कार्यालयीन आदेश 


क्र ./( प्रशा)/ ८१२/ २०२० .- जिल्हा न्यायाधीश- १,जालना हे श्रीमती पुजा 
एन . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश,कनिष्ठ स्तर , परतूर यांची दिनांक ०३ / 
०२/ २०२० ते दिनांक ०७/ ०२/ २०२० पर्यंतची एकूण ( ०५ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , रजेपूर्वीदिनांक ०१/ ०२/ २०२० रोजीचा कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक ०७/ ०२/ २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


क्र ./( प्रशा)/९६०/ २०२० .- जिल्हा न्यायाधीश ,जालना- १ हे 
श्री . एच . बी . परदेशी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, घनसावंगी यांची 
दिनांक १०/ ०२/ २०२० ते दिनांक १२/ ०२/ २०२० ( ०३) दिवसांची अर्जित 
रजा, दिनांक ०८/ ०२/ २०२० रोजीच्या लोक न्यायालयाचे कामकाजानंतर 
पासून ते दिनांक १३/ ०२/ २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करीत आहेत . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पूजा एन . कोकाटे , हया सदरील 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या स्थानापन्न , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, परतूर म्हणुन काम करीत राहिल्या असत्या. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ ( २) अन्वये 
असे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एच. बी . परदेशी, हे सदरील अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते स्थानापन्न दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
घनसावंगी म्हणुन काम करीत राहिले असते . 


उपरोक्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती पुजा एन .कोकाटे , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, परतूर म्हणून दिवाणी न्यायालयात काम 


उपरोक्त्त अर्जित रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एच. बी . परदेशी, हे 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , घनसावंगी म्हणून दिवाणी न्यायालयात 


करतील. 


काम करतील . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील श्री एम . एस . भरड, सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , परतूर यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळून अर्जदाराच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार सांभाळावा . 


उपरोक्त अर्जित रजेच्या कालावधीतील श्री आर.व्ही.निकम , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , घनसावंगी यांनी स्वतःचे कामकाज सांभाळून 
अर्जदाराच्या न्यायालयाच कार्यभार सांभाळवा. 


सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबधीताच्या सेवापस्तकात घेण्यात यावी. 


सदरील अर्जीत रजेची नोंद संबधीताच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


जालना , ३१ जानेवारी, २०२० . 


जालना , ०६ फेब्रुवारी, २०२० . 


दुर्वाचणीय , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -१ , जालना . 


दुर्वाचणीय, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश- १ , जालना . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAT-400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ वे, राजपत्र क्र . १० ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल /मे ३०-६, २०२० : वैशाख १०- १६ , शके १९४२ [किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार -ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्दाये काढण्यात आलेले आदेश व अपि 


टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


सहाय्यक संचालक नगर रचना महानगरपालिका यांजकड्न 


जाहीर प्रगटन 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित मंजुर विकास योजना ( वाढीव क्षेत्र) 
आराखड्यामधील ना विकास क्षेत्रावर शासननिर्णयाच्या अनुषंगाने सर्वांसाठी 
घरे या संकल्पनेवर आधारीत प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी 
करणेच्या हेतुने शासन स्तरावर मंजुरी झालेल्या लाभार्थीना प्रधानमंत्री 
आवास योजने अंतर्गत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ 
चे कलम १५४ ( १) चे अनुषंगाने व विकास नियंत्रण नियमावलीतील जोखीम 
आधारीत ( Risk based ) इमारत परवानगी वास्तुविशारद / इंजिनियर 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम- ३७ अन्वये 
मंजुर विकास योजना औरंगाबाद ( वाढीव क्षेत्र) फेरबदल प्रस्तावित 

करणे बाबत . 


यांच्यामार्फत प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत . 


जा .क्र ./ मनपा/ नरवि/ ससंनर/ ७६५/ २०२० .- ज्याअर्थी, शासन 
नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र .टि . पी. एस .- ३०८८ / ४५४ / सी. आर./ ५९ / 
८८ , नवि -१२ , दिनांक १५ - १०- १९९१ अन्वये औरंगाबाद शहराच्या मुळ हद्दी 
मधील ना विकास विभागाची सुधारीत व वाढीव हद्दीची विकास योजना 


मंजुर केली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, औरंगाबाद महानगरपालिकेने दिनांक १९ - १२ 
२०१९ चे सर्वसाधारण सभेतील विषय क्रमांक १२५५ वरील ठरावानुसार 
प्रधानमंत्री आवास योजनेमधील उक्त प्रस्तावावर प्रधानमंत्री आवास योजने 
अंतर्गत घरकुल योजने अंतर्गत अर्जदारांनी / लाभार्थ्यांनी प्रस्ताव मंजुर 
आहेत . केवळ त्यांच्या क्षेत्र मर्यादेत बांधकाम परवानगी अनुज्ञेय करण्यासाठी 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम - १९६६ चे कलम - ३७ अन्वयेची 
फेरबदलाची कार्यवाही करणेस मंजुरीप्रदान केलेली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, या मंजुर विकास योजनेमध्ये औरंगाबाद 
परिक्षेत्रातील काही जमीनीवर ना विकास NoDevelopmentZone 
प्रस्तावित करण्यात आले आहे. 


आणि ज्याअर्थी, ही मंजुर विकास योजना सुधारीत करण्याची 
कार्यवाही महानगरपालिकेने हाती घेतलेली असून ही संपूर्ण प्रक्रीया मा सर्वोच्च 
न्यायालयामध्ये न्यायप्रविष्ठ आहे . 


आणि त्याअर्थी, सदर क्षेत्रापूरता फेरबदलासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगर रचना अधिनियम- १९६६ चे कलम- ३७ अन्वये कार्यवाही अनिवार्य 
असून ही औरंगाबाद महानगरपालिकेने करण्याचे ठरविले आहे. 


औ . भाग १ - अ - १० 


३ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल/ मे ३०-६ , २०२० : वैशाख १०१६, शके १९४२, 


भाग १ - पुरवणी 


वरील फेरबदल हे केवळ प्रधानमंत्री आवास योजनेमधील शासन 
मंजुरी प्राप्त प्रस्तावांसाठी आहेत . ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या 
राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून एकूण ३० दिवसाचे आत नागरिकांकडून 
उक्त फेरबदला बाबत प्राप्त झालेल्या लेखी सूचना व आक्षेप उक्त फेरबदल 
मंजुरीसाठी पाठवितांना विचारात घेतलया जातील . सदर बदल प्रारूप 
विकास योजना संदर्भाने मा .न्यायालयास जो काही निकाल येईल , त्यास 
अधिन राहून करण्यात येईल . 

परिशिष्ठ 


And whereas on the no developmentzone areas in 
development plan (Additional Area ) as per the 
government s decision on housing for all the Pradhan 
Mantri Awas Yojna (PMAY ) is implemented and the 
beneficiaries approved at the Government level had 
submitted proposals under development control 
regulation s (Risk based ) process by Architect/ 
Engineer under section 154 ( 1 ) of Maharashtra regional 
and town planning act 1966 . 

And whereas as per the resolution passed in the 
general body meeting of Aurangabad Municipal 
Corporation dated 19/ 12/2019 subject no. 1255, the 
change in land use is to be done by the procedure U / S . 
37 of Maharashtra regional and town planning act 
1966 for issuing building permission only to the 
approved beneficiaries of Pradhan Mantri Awas Yojna 


अ .क्र | ठराव क्र . व दिनांक | जमीनीचाविद्यमान नियोजीत बदल 

वापर 


०१ 


ना विकास क्षेत्र 


१२५५ 
दि .१८- १२ - २०१९ 


| प्रधानमंत्री आवास 
योजने अंतर्गत घरकुल 
योजने अंतर्गत ज्या । 
अर्जदारांनी/ लाभार्थीचे 
प्रस्ताव मंजुर आहेत 
केवळ त्यांच्या क्षेत्र 
मर्यादे करीता रहीवास 
वापरासाठी असा बदल 
करणे . 


And therefore procedure U /S 37 ofMRTP Act 
1966 is necessary for this modification and Aurangabad 
MunicipalCorporation has decided to act accordingly . 

the above modification is only for the 
proposals of beneficiaries of Pradhan Mantri Awas 
Yojna who are approved in DPR of Pradhan Mantri 
Awas Yojna (PMAY ). Suggestion / objection if any 
received within 30 days from the publication of this 
notice in Government gazette will be considered while 
submitting this notification to Government for approval. 


( मा . आयुक्त महोदय यांचे मान्यतेनुसार ) 
ठिकाण : - औरंगाबाद 
दिनांक :- २३-०४ -२०२० 


( रामचंद्र सिताराम महाजन ) 
सहाय्यक संचालक नगर रचना 
महानगरपालिका, औरंगाबाद 


ANNEXURE 


BY ASST. DIRECTOR OF TOWN PLANNING 
MUNICIPAL CORPORATION, AURANGABAD 


PUBLIC NOTICE 


Sr. No . Resolution No . Present Proposed 

& Date land use Change 
101 1255 No Develop - Residential 

use for the 
___ Dt. 19-12- 2019 Zone 

approved 
beneficiaries 
of Pradhan 
Mantri 
Awas Yojna 


Modification in the sanctioned Development plan 
for Aurangabad ( A . A .) u / s 37 ofMaharashtra 

Regional & Town Planning Act 1966 . 


No ./AMC/ADTP /765/ 2020 .-- And whereas Government 
inU . D . Dept. vide its notification no. TPS - 3088/ 454/CR 
59 /88/ UD- 12, dt . 15/ 10/ 1991 sanctioned the 
Development plan for its additional area . 


The abovemodification willbemade subject to 
the decisions ofHon ble court. 
(As perHon ble Commissioner order ) 


And whereas in this sanctioned development plan 
some areas are included in no development zone. 


And whereas Aurangabad Municipal Corporation has 
under taken the process of Revision of this sanctioned 
Developmentplan , at present the process for it is being 
challenged in the Hon . SupremeCourt. 


(Ramchandra Chitaram Mahajan ) 

Asst.Director of Town Planning 
MunicipalCorporation , Aurangabad . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAI- 400004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 


